महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन आदेश क्रमांक: विविमं २०१६/प्र.क्र.४१/का.१४१६, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : ०८ मे, २०१८ 


विदर्भ विकास मंडळाच्या अभ्यास 
अहवालांकरिता निधी उपलब्ध 
करून देणेबाबत... 


संदर्भ- १. विभागाचे समक्रमांकाचे दिनांक २३ डिसेंबर, २०१६ रोजीचे आदेशा 


२. अपर आयुक्‍त तथा सदस्य सचिव, विदर्भ विकास मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र. 


विविमं/संत्रा अ.अ./संस-१/२०१८/१०६ दिनांक 03 मे, २०१८ 


शासन आदेठा: 


मा. राज्यपाल यांनी वार्षिक योजना २०१६-१७ करिता दिलेल्या निदेशांनुसार विदर्भ 


विकास मंडळाने हाती घेतलेल्या निम्नलिखित अभ्यासांना संदर्भ क्र. १ येथील आदेशान्वये 


मान्यता प्रदान करून West हप्ता ४०% (आगाऊ) विदर्भ विकास मंडळास वितरित करण्यात 


आला आहे. त्यापैकी निम्नलिखित अभ्यास अहवालाच्या माहिती संकलनाचे काम पूर्ण झाले 


असल्याने संदर्भ क्र. २ येथील पत्रान्वये सदर अभ्यासाकरिता दुसरा हप्ता वितरित करण्याची 


विनंती करण्यात आली आहे. 
वितरित 
निधी वितरित करावयाचा निधी 
अभ्यास अहवाल संस्था अभ्यासाकरिता | पहिला हप्ता दुसरा हप्ता 
विषय =a मंजूर निधी ४०% ४०% 
आगाऊ माहिती 
संकलनानंतर 
विदर्भातील लिबूवर्गीय | केंद्रीय 
फळ उत्पादन व | लिंबूवर्गीय फळ 
व्यवस्थापनातील संशोधन | हित ति य 
समस्यांचा अभ्यास । संस्था, नागपूर 
एकूण ३,६०,०००/- 


शासन आदेडा क्रमांकः विविमं २०१६/प्र. क्र. ४१/का. १४१६ 


2. उपरोक्‍त अभ्यासाकरिता माहिती संकळलनानंतर देय असणारा दुसरा हप्ता (४०%) एकूण 


₹. ३,६०,०००/- (₹ तीन लाख साठ हजार Ha) इतकी रक्‍कम या शासन आदेशान्वये विदर्भ 


विकास मंडळास उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. 


३. याबाबत होणारा खर्च "मागणी क्रमांक ओ-१०, ४५१५- इतर ग्रामविकास कार्यक्रमावरील 


भांडवली खर्च, (००) (०२) वैधानिक विकास मंडळांचा क्षेत्रांतर्गत विकास कार्यक्रम, ५३- मोठी 


बांधकामे (४५१५ ००३९) (कार्यक्रम)" या लेखाशीर्षाखाळी, सन २०१८-१९ या वर्षातील 


अर्थसंकल्पित तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


हा शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१८०५०८१६१३५६२८१६ असा आहे. 


हा areal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Vidya Hampayya 
Date: 2018.05.08 16:44:41 +05'30' 


(विद्या हम्पय्या) 
शासनाचे उप सचिव 


प्रति, 


सदस्य सचिव, विदर्भ विकास मंडळ, नागपूर. 


प्रत माहितीस्तव: 


१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 


२. महालेखापाल (१व २), लेखा परीक्षा, मुंबई / नागपूर. 


३. महालेखापाल (१व २), लेखा व अनुज्ञेयता, मुंबई / नागपूर. 


४. निवासी लेखाधिकारी, मुंबई/ नागपूर 


५. निवड नस्ती, का. १४१६, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


